शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन 
संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
अधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: जावैप्र-२०१९/प्र.क्र.१४४/उद्योग-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/ 
प्र.क्र.३०८/१६ब, दिनांक २१.१२.२०१९. 
२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.जावैप्र-२०१९/ 
प्र.क्र.१४४/उ-४, दिनांक १२.०४.२०२२. 
३. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/ 
प्र.क्र.३०८/१६ब, दिनांक १४.१०.२०२२. 


प्रस्तावना: 

मा.सार्वोच्व न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र.८९२८/२०१५ (चेअरमन अँड मॅनेजिंग 
डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरूद्ध जगदिश बलराम बहिरा व इतर) व इतर 
याचिकांमध्ये दि.०६.०७.२०१७ रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय 
सेवेत दाखल झालेल्या व त्यांनंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेलया व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत 
संरक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय दिलेला आहे. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर 
यांनी रिट याचिका क्र.३१४४/२००८ मध्ये दि.२८.०९.२०१८ च्या आदेशान्वये मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि.३१.१२.२०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. 
त्यानुषंगाने मा.उच्च न्यायालयाने दिलेले सदर आदेशा लक्षात घेता, मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२१.१२.२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्देश fees आहेत. 
२. त्यानुसार उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय मुद्रण, 
लेखनसामग्री व WORM संचालनालय, मुंबई कार्यालयांतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून मूळ 
नियुक्‍ती मिळवलेल्या तथापि सदर प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या 
एकूमण ३५ अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा संदर्भ क्र.२ अन्वये अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्यात आल्या आहेत. आता सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ H.3 च्या शासन निर्णयाच्या 
अनुषंगाने सदर अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुषंगाने सदर अधिसंख्य पदांना 
मुदतवाढ देण्याबातची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भ क्र.३ येथील निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या दिनांक 
१४.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमुद केल्यानुसार अनुसुचित 
जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यांना 
११ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना / आस्थापनांना योग्य ते आदेश तातडीने निर्गमित करून सदर 
आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी अशा सुचना दिल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः जावैप्र-२०१९/प्र.क्र.१४४/उद्योग-४ 


२. यास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १४.१०.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील दिलेल्या सूचनांनुसार उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखाळील 
शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई यांचे अधिपत्याखाळील 
अधिसंख्य पदावर मुदतवाढ देण्यात आलेल्या ३५ अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या अधिसंख्य 
पदावरील नियुक्त्यांना त्यांच्या अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात 
आल्यानंतर पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहीले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त 
झाले असते त्या दिनांकापर्यंत, किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशीवर शासनाचा अंतिम निर्णय 
होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३ सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६- 
ब, दिनांक १४.१०.२०२२ नुसार प्राप्त प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छठ. सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥959॥॥8.90९.॥ 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२२११०११७१०३८०७१० असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहेत 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by KARANSING PREMSING PATIL 
DN: c=IN, =GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
KA RA N | N G ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, postalCod , 
st tra, 
25. 252 1c3a6d 1f8429a3c2¢9a42d575298ae82956908d63df441 
063: , 
m=3A3CA4E4F 15E12FO4BFOF70BCA1F3C39DEE206CB, 
-C7FEED7178D6C14666ASDF36811F1763590E65B6F836 
‘A87E63789DC234173D66, cn=KARANSING PREMSING PATIL 
22.11.01 17:25:22 +05'30" 


(क. प्रे. पाटील) 


अवर सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचाळक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई 
सह सचिव, (उद्योग-४), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई 
निवडनस्ती. 


BS BE ० वटे 


oe 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जावैप्र-२०१९/प्र.क्र.१४४/उद्योग-४ 


जोडपत्र-अ 
अ.क्र | कर्मचाऱ्याचे नांव संवर्ग | मूळ नियुक्तीचा | सद्यस्थितीत | सेवानिवृत्ती अधिसंख्य अ.ज.जात प्रमाणपत्र अवैध/अन्य 
दिनांक कार्यरत पद | दिनांक पदावर वर्ग मागसप्रवर्ग जात प्रमाणपत्र सादर केले 
केल्याचा असल्यास कोणत्या मागासप्रवर्गाचे जात 
दिनांक वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
Fa | 3 | 8 | 4 द | 8 | ¢ 8 
शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई 
पिं श्री.रं.ना.मोहाडीकर |क ३१.१०.१९९२ | वरिष्ठ ३०.०६.२०२५ | २७. ०१.२०२० | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
लिपिक प्रमाणपत्र 
२ श्री.नं.डो. पराते क १५.११.१९९४ | वरिष्ठ ३०.०४.२०३० | २७.०१.२०२० | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
लिपिक प्रमाणपत्र 
शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 
३ श्री.प्र.द.ठाणेकर क ०४.०३.१९९१ | यंत्रचालक | ३०.११.२०२२ | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
४ श्री.ग.लि.देवळीकर |क ११.०५.१९९३ | यंत्रचालक =| ३१.०५.२०२५ । २१.१२.२०१९ | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
4 श्री.प.ल.ताडे क ११.०५.१९९३ | यंत्रचालक | ३०.०६.२०२६ | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
& श्री.रा.बा.कवटे क ०८.०२.१९९४ | वरिष्ठ ३१.०७.२०२६ | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
मुदितशोधक प्रमाणपत्र 
७ । सौ.स.सं.कोळी क ०१.०२.१९९४ । मुदितशोधक | ३१.०५.२०२८ | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
८ | श्री.कि.श.कणगी क ०१.०२.१९९४ । मुदितशोधक | ३१.०१.२०१४ | २१.१२.२०१९ | सोनकोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
९ श्री.भे.रा.सोनावणे ।|क १७.११.१९९९ | बांधणीकार | ३१.०५.२०२४ | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
| श्री.र.वि.सोनावणे क १५.११.१९९९ | बांधणीकार | ३१.०५.२०३२ | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
चिं q | श्री.प्रअ.झोडगे क १७.११.१९९९ | सहा.बांधणी | ३१.०३.२०३२ | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
कार प्रमाणपत्र 
१२ | श्री.मो.न.हेडाऊ क ०१.१२.१९९९ | प्रक्रिया ३१.०८.२०३२ | २१.१२.२०१९ | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
सहाय्यक प्रमाणपत्र 
शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय व ग्रंथागार, पुणे. 
१३ | श्री.राजू हरिभाऊ क ०२.१२.१९८५ | यंत्रचालळक | ३०.११.२०२० | ३१.१२.२०१९ | सेवेत संरक्षण देण्यात आले. 
कुकडे प्रतिरुप 
१४ | श्री.मल्लिकाजुन क ०१.०३.१९९० | सहा.पर्य.प्रति | ३१.०५.२०२७ । ३१.१२.२०१९ | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
पंचण्णा कोळी रुप प्रमाणपत्र 
१५ । श्री.रामचंद्रदशारथ ।क ०१.०३.१९९० | सहा.मानक | ३१.०७.२०२७ | ३१.१२.२०१९ | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
अभंगराव व नियोजन प्रमाणपत्र 
१६ । श्री.हुशेनबाझा क ०१.०३.१९९० | प्रक्रिया ३१.०५.२०२५ | ३१.१२.२०१९ | इतर मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
फत्तुभाई शोख सहाय्यक (Acq प्रमाणपत्र 
२५.०४.२०२१) 
येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे 
१७ | श्री.नंदकिशोरगोदरु | क २१.०५.१९८६ | लेखपट ३१.११.२०२० | ०१.०१.२०२० | गोवारी (विमाप्र) मागासप्रवर्गाचे जात 
राऊत यंत्रचालक वैधता प्रमाणपत्र 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जावैप्र-२०१९/प्र.क्र.१४४/उद्योग-४ 


शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार,नागपूर 


१८  । श्री.डी.टी.बारापात्रे |o २३.०८.१९८६ | परिचर ३१.०८.२०२३ | ३१.१२.२०१९ | मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये 
प्रतिरुप जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या 
समितीच्या निर्णयास स्थगिती दिली 
नाही. 
१९ | श्री.व्ही.जी.बोदमवाड | क २१.०१.२०१७ | परिचर ३१.०५.२०४७ | ३१.१२.२०१९ | जात प्रमाणपत्र पडताळणीकरिता 
प्रतिरुप समितीकडे प्रलंबित आहे. 
२० । श्री.डी.बी.गौरी क ०४.१०.०१९८९ | सहा.बांधणी | ३१.०३.२०२९ | ३१.१२.२०१९ | मूळ जात तेलगू असल्याने खुल्या 
कार प्रवर्गात दर्शाविण्यात आले. 
२१  । श्री.के.के.गोन्नडे क १४.१०.१९९२ | प्रक्रिया ३१.०५.२०२५ । ३१.१२.२०१९ | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
सहाय्यक प्रमाणपत्र 
२२ । श्री.डी.एम.राऊत क ११.०१.१९९० | प्रगती ३१.१२.२०२३ | ३१.१२.२०१९ | गोवारी (विमाप्र) मागासप्रवर्गाचे जात 
तपासणीस वैधता प्रमाणपत्र 
बांधणी 
२३ | श्री.वाय.सी.खरबीकर | क ०१.१०.१९९३ | बांधणीकार । ३०.०६.२०२२ | ३१.१२.२०१९ | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
२४ | श्रीमती क १७.१२.१९९४ | प्रमुख ३१.१२.२०२३ | ३१.१२.२०१९ | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
के.डी.सोनकुसळे लिपिक प्रमाणपत्र 
शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार, कोल्हापूर. 
२५ | श्री.रावसाहेब महादेव | क १२.०३.१९८४ | प्रमुख ३१.१०.२०२२ | १०.१२.२०२० | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
कोळी लिपिक प्रमाणपत्र 
२६ । श्री.बाबासोमलाप्पा | क ०४.१०.१९९३ | वरिष्ठ ३०.०६.२०२८ | १०.१२.२०२० | विशोष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
कोळी लिपिक प्रमाणपत्र 
२७ | श्री.विलासबाबुराव |क ०१.१२.१९८९ | वरिष्ठ ३१.०८.२०२७ | १०.१२.२०२० | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
कोळी मुदितशोधक प्रमाणपत्र 
२८ «| श्री.रामभाऊमधुकर |क १०.१२.१९८९ | लेखपट ३१.०३.२०२५ | 90.92.2020 | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
वडाळ यंत्रचालक प्रमाणपत्र 
२९ । श्री.ना.रा.कोळी क ०१.१२.१९८९ | वरिष्ठ ३१.०५.२०२१ | १६.१२.२०२० | विशोष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
लिपिक प्रमाणपत्र 
३० _ | श्री.वि.ल.कोळी क ०१.१०.१९८५ | सहा.पर्य.प्रति | ३०.०४.२०२१ | १०.०२.२०२० | विशोष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
रुप प्रमाणपत्र 
३१ | श्री.म.द.कोळी क १४.०२.१९८३ | यंत्रचालक =| ३१.०७.२०२० | १०.०२.२०२० । विशेष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
३२ | श्री.दि.क.कोळी क २०.०१.१९९५ | बांधणीकार । ३१.०५.२०३० | ०४.०२.२०२२ | विशोष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
शासकीय मुद्रणालय, वाई 
३३ _ | श्री.विश्वनाथ क ०२.०५.१९८४ | सहा.पर्य. ३१.०५.२०२२ | ०६.०२.२०२० । विशोष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
काशिनाथ वाघमारे बांधणी प्रमाणपत्र 
शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार,नागपूर 
३४ | श्री.पी.व्ही.सोनकुसरे | ड २२.०१.२०१६ | कनिष्ठ ३१.०८.२०२७ | ३१.१२.२०१९ | मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये 
सुतार जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या 
समितीच्या निर्णयास स्थगिती दिली 
नाही. 
मध्यवर्ती कारागृह मुद्रणालय, नागपूर 
३५ | श्री.अशोक अंकुठा ड ०१.०४.१९९२ | शिपाई ३१.०३.२०२९ | ३१.१२.२०१९ | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
चांदेकर प्रमाणपत्र 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


